ठाणे स्मार्ट सिटी लि. यांच्या संचालक मंडळाच्या राज्य 
शासन नामनिर्देशित संचालक व अध्यक्ष पदावरील 
बदलासंदर्भात. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- स्मार्टसि-२०२०/प्र.क्र.२०७/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० मे, २०२२ 
वाचा :- 


१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: स्मार्टसि-२०१५/प्र. क्र.२२१/नवि-३३, 
दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१५. 

२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: स्मार्टसि -२०१६/अनौस-५८/प्र.क्र.२६१/नवि-२३, 
दिनांक १८ जून, २०१६. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र. १ नुसार केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत स्मार्ट सिटी चॅलेंज करिता निवडण्यात 
आलेल्या १० संभाव्य स्मार्ट हहरांकरिता शासन स्तरावरील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती संबंधित 
शहरांचे मार्गदर्शक (Mentor) म्हणून करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये ठाणे स्मार्ट 
सिटी लि. यांच्या रचनेस मान्यता देण्यात आळेली आहे. ठाणे स्मार्ट सिटी लि. संचालक मंडळाचे अध्यक्ष 
श्री. मनुकुमार श्रीवास्तव हे मुख्य सचिव पदावर कार्यरत असल्यामुळे त्यांच्याऐवजी इतर वरिष्ठ प्रशासकीय 
अधिकाऱ्याचे नामनिर्देशन ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेडच्या संचालक मंडळावर करणे व त्यांची नियुक्ती अध्यक्ष, 
ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेड या पदावर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेडच्या संचालक मंडळावर राज्य शासन नामनिर्देशित संचालक श्री. मनुकुमार 
श्रीवास्तव, मुख्य सचिव यांच्या ऐवजी डॉ. के. एच. गोविंदराज, अतिरिक्त महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई यांचे नामनिर्देशन करण्यात येत आहे. 


०२. तसेच, ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेडच्या अध्यक्षपदी श्री. मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्य सचिव यांच्या ऐवजी 
डॉ. के. एच. गोविंदराज, अतिरिक्‍त महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई यांची 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


०३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेड यांनी उक्त बदल सर्व अभिलेखांमध्ये तातडीने 
करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मार्टसि-२०२०/प्र.क्र.२०७/नवि-३३ 

०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२२०५३०१२५८०४७०२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


Cc AWN A) ro} 


११, 
१२. 
१२३. 


Digitally signed by PANDURANG JOTIBA JADHAV 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

p A N D U R A N G ou=URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=300d785e1 2fdc19db061 2f1ffdf83e54efe7 


da2b1bc63d18df8e09b3c7eece65, 
JOTIBA JADHAV व्या ० 
(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, 
नगर विकास विभाग 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. मंत्री, (बगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. विरोधी पक्ष नेते, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव. 

. मा. विरोधी पक्ष नेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव. 

. मा. मंत्री (उर्वरीत सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. राज्यमंत्री, (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. राज्यमंत्री (सर्व विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


डॉ. के. एच. गोविंदराज, भाप्रसे, अतिरिक्‍त महानगर आयुक्‍त (मुं.म.प्र.वि.प्रा.). 
प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१४. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, मुंबई. 


१६. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपूर. 


१७. विभागीय आयुक्‍त, ठाणे विभाग. 
१८. जिल्हाधिकारी, ठाणे 


१९. 


आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे. 


२०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे स्मार्ट सिटी लि. 


२१. 


निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


